राज्यातील कारागृहामध्ये व्हिडीओ 
कॉन्फरंसिंगद्वारे मा. न्यायालयात 
बंद्यांना हजर करणेकामी आवश्‍यक 
उपकरणे खरेदी करण्यास प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१२२१/प्र.क्र.१६१/तुरुंग-२ 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: १५ मार्च,२०२२. 


वाचा- 


१. अपर पोळीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची 
पत्रे क्र. जा.क्र. इप्रवि/व्हीकॉसु/यंसाख/२०२१-२२/क-६ (१) पुणे यांचे दिनांक ६.१२.२०२१ व 
क्र. इप्रवि/व्ही.सी.उपकरणे/२०२१-२२/का-६/१५२१/पुणे, दिनांक २४.२.२०२२, 

२. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, भाग -२, 
दिनांक १७ एप्रिल, २०१५, 

३. गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. गृहआ-२०१५/त्र.क्र.२३०/आस्थापना-२, दिनांक २०.५.२०१५, 

४. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४ 
दिनांक २४ ऑगस्ट २०१७, 

५. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. भांखस २०१७/प्र.क्र.२०४/उद्योग-४, 
दिनांक ०८ डिसेंबर, २०१७, 

६. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४.६.२०२१, 

७. वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र४८/अर्थ-३, दिनांक १४.१०.२०२१, 

८. प्रकल्प अंमलबजावणी समिती बैठकीचे दिनांक ७.३.२०२२ चे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना :- 


मा. उच्च न्यायालय जनहित याचिका क्र.७,८ व ९/२०११, शेख अब्दुल नईम ऊर्फ अब्दुल 
करीम विरुध्द महाराष्ट्र शासन या याचिकेच्या सुनावणी मध्ये महाराष्ट्र राज्यातील न्यायालयांना व 
कारागृहांना व्हिडीओ कॉन्फरंसिंग यंत्रणा बसविण्याबाबत झालेल्या आदेशांची पूर्तता करणेकामी, 
मुख्य न्यायाधीश, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रशासकीय न्यायाधीछा समितीच्या 
दिनांक ५.७.२०२१ रोजीच्या बैठकीमध्ये आदेशित केल्यानुसार तसेच दिनांक २९.११.२०२१ रोजी मा. 
उच्च न्यायालय, मुंबई येथे झालेल्या बैठकीमध्ये राज्यातील विविध कारागृहांत व्हिडीओ कॉन्फरंसिंग 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१२२१/प्र.क्र.१६१/तुरुंग-२ 


युनिट दिनांक ३१.३.२०२२ पूर्वी कार्यान्वित करणेबाबत समितीने निदेश दिले असल्याने राज्यातील 
न्यायालये व कारागृहांकरिता आवश्‍यक असणा-या एकूण २१० व्हिडिओ कॉन्फरंसिंग युनिटकरीता 
उपकरणे खरेदी करण्याचा प्रस्तावा अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व 
सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संदर्भ क्र. १ अन्वये सादर केला आहे. 


२. माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने सूचित केल्यानुसार सदर उपकरणांच्या खरेदीसंदर्भातील 
विनिर्देश मे. केपीएमजी, या सल्लागार संस्थेकडून तपासून घेण्या आले आहेत. सदर खरेदीस 
विभागाच्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीने संदर्भ क्र.८ येथे मान्यता दिली आहे. तथापि, 
कोविड -१९ च्या संसर्गजन्य रोगामुळे सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षात होणा-या अर्थव्यवस्थेवरील 
परिणामाबाबत वित्तीय उपाययोजना करण्याबाबत संदर्भ क्र.६ अन्वये खरेदी संदर्भात निर्बध घातले 
आहेत. सदर झासन निर्णयातील खरेदी संदर्भातील निर्बंध व orca शिथिळ करुन खरेदी 
करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. त्यानुषंगाने रु. ४,२०,२१,८४०/- (अक्षरी रुपये चार 
कोटी वीस लक्ष एकवीस हजार आठऱो चाळीस फक्त) इतक्या रकमेची व्हिडिओ कॉन्फरंसिंग यंत्रणा 
खरेदी करण्याच्या प्रस्तावास मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 


राज्यातील न्यायालयांना व कारागृहांना व्हिडिओ कॉन्फरंसिंग यंत्रणा बसविण्याकरिता 
रु. ४,२०,२१,८४०/- (अक्षरी रुपये चार कोटी वीस लक्ष एकवीस हजार आठशे चाळीस फक्‍त) ) 
इतक्या रकमेच्या खालील प्रमाणे नमूद तक्‍्यातील व्हिडिओ कॉन्फरंसिंग उपकरणे खरेदी करण्यास 
या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. न्यायालये व कारागृह एकूण नग अंदाजित दर/प्रती नग एकूण रक्‍कम 
डेक्सटॉप व्हीडिओ 
कॉन्फरंसिंग युनिटकरीता 
वस्तुचा तपशील 

1 2 3 4 5 

1 LCD Screen 48 Inches 210 Rs.78,900/- Rs.1,65,69,000/- 
2 Laptop 210 Rs.69,8 13/- Rs.1,46,60,730/- 
3 Speaker with Mic 210 Rs. 20,000/- Rs.42,00,000 
4 Web camera 210 Rs. 12,393/- Rs.26,02,530/- 
5 UPS IKVA 210 Rs.12,500/- Rs.26,25,000/- 
; 6 | HDMI Cable 210 Rs. 6,498/- Rs.13,64,580/- 

एकूण अंदाजित किंमत रु.४,२०,२१,८४०/- 


(अक्षरी रुपये चार कोटी वीस लक्ष एकवीस हजार आठडो चाळीस फक्त) 


2: सदर खरेदी उद्योग, Sal व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.२१५/ 
उद्योग-४, दिनांक Ww ऑगस्ट २०१७ व ARM निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग क्र. भांखस 
२०१७/प्र.क्र.२०४/उद्योग-४, दिनांक ०८ डिसेंबर, २०१७ मधील नमूद तरतुदींच्या अनुषंगाने विहित 
पद्धतीचा अवलंब करुन केली जाईल याची काटेकोरपणाने खात्री करावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१२२१/प्र.क्र.१६१/तुरुंग-२ 


३. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिल, २०१५ भाग पहिला, उप विभाग २ मधील अ.क्र ४ नियम ७ मधील अटीस अधीन राहून 
प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांस अनुसरुन हा झासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


४. यावरील होणारा खर्च मागणी क्र बी-५, मुख्य लेखाशिर्ष २०५६ तुरुंग (०० ) (१०१) तुरूंग (००) 
(१९) तुरूंगातील व्हिडीओ कॉन्फरंसिंग सुविधा (२०५६ ०२४२) (१३) कार्यालयीन खर्च या 
लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध होणा-या मंजूर निधीतून भागविण्यात यावा. तसेच सन २०२१-२२ या 
वित्तीय वर्षाकरीता व्हिडिओ कॉन्फरंसिंग उपकरणे खरेदीकरिता सदर शिर्षाखाली सुधारित 
अंदाजामध्ये मंजूर अनुदानाच्या ५० % च्या मर्यादेत अनुदान खर्च करण्यात यावे. 


५. मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सदर उपकरणांपैकी प्राथम्याने मुंबई मध्यवर्ती कारागृह 
(आर्थर रोड), तळोजा मध्यवर्ती कारागृह व ठाणे मध्यवर्ती कारागृह येथे प्रत्येकी १५ व्हिडीओ 
कॉन्फरंसिंग उपकरणे व भायखळा जिल्हा कारागृह येथे १० व्हिडिओ कॉन्फरंसिंग उपकरणे अशी 
एकूण ५५ व्हिडिओ कॉन्फरंसिंग उपकरणे प्राथम्याने बसविण्यात यावीत. तसेच उर्वरित उपकरणांचा 
खरेदी प्राथम्यक्रम अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसवा, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांनी ठरवून त्यानुसार सदर उपकरणांचा पुरवठा होईल याची खबरदारी घ्यावी. 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनो. संदर्भ क्र. 3६/२०२२/व्यय-८, दिनांक ८.२.२०२२ व 
अनौ.संदर्भ क्र.१०३/२०२२/व्यय-८, दिनांक १०.३.२०२२ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०३१५१८१८५८४८२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME DEPARTMENT, 
postal 400032, st=Maharashtra, 


=| tra, 
6¢42b5811a121a201ecd7aceaac325 1¢7d1ded31ffl b6e1a88d 


JEWLIKAR कका 
(अनिरुध्द जेवळीकर) 
उप सचिव, गृह विभाग 
प्रत, 
१. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई, 
२. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
३. अपर मुख्य सचिव (अ. व सु.), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
४. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१२२१/प्र.क्र.१६१/तुरुंग-२ 


५. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
६. प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
७. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
९. निवासी लेखा परीक्षा, मुंबई, 
१०.संचाळक, ळेखा व कोषागारे, मुंबई, 
११.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 
१२.निवड नस्ती, तुरुंग -२ कार्यासन, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
//*// 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


